भूमि अभिलेख विभागातील गट “क? 
पदसमूह-२ मधून उप अधीक्षक गट *ब' 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: निवसु-२०२१/प्र.क्र.२०६/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक: २३ जून, २०२२. 


वाचा: 9) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दिनांक १४.०७.२०२१. 
२) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
) आस्था/प्र.क्र.२२६/२०२०/आ-१, दिनांक ३०.०९.२०२१. 
ii) आस्था/पदोन्नती/गट ब/प्र.क्र.२२/२०२२/आ-१, दिनांक ०९.०५.२०२२. 
॥) जआपु-११०१४/८/२०२१-₹७1-१, दिनांक ०६.०६.२०२२ 
३) शासन आदेशा क्रमांक: निवसु-२०२१/प्र.क्र.२०६/ई-६, दिनांक २७.०५.२०२२. 


शासन Seal :- 


भूमि अभिलेख विभागातील गट-क संवर्गातील पदसमूह २ मधून उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट-ब या 
संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीमध्ये 
मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ९२ कर्मचाऱ्यांपैकी ७६ कर्मचाऱ्यांना वाचा क्र.३ येथील शासन आदेश दिनांक 
२७.०५.२०२२ अन्वये तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खाली नमूद केलेल्या ८ 
कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टिने 
पदोन्नतीने स्तंभ-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर नव्याने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नांव पदोन्नतीने पदस्थापना केलेले । महसुली विभाग 
पद 

tet 2 3 ४ 

If श्रीमती नंदा केतन बहिरट (नंदा शांताराम पोटे), उप अधीक्षक भूमि अभिलेख नाशिक 


Breer, विशेष उप अधीक्षक भूमि अभिलेख पेठ, जिल्हा नाशिक 
(न.भू) क्र.२, नाशिक 


२ | श्री. अजिनाथ बाबुराव रसाळ, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख नाशिक 
शिरस्तेदार, fears उप अधीक्षक भूमि अभिलेख बोदवड, जिल्हा जळगांव 
(न.भू) क्र.१, नाशिक 


3 | श्री.अनंत रघुनाथ पाटील, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख नाशिक 
शिरस्तेदार, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कर्जत, जिल्हा अहमदनगर 
चाळीसगांव 

४ श्री.विजय सुर्यकांत संधानशिव, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, औरंगाबाद 


शिरस्तेदार, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, निफाड = | गंगाखेड, परभणी 


शासन आदेश क्रमांकः निवसु-२०२१/प्र.क्र.२०६/ई-६ 


4 श्री.प्रदिपकुमार शांकरराव देशमुख, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख औरंगाबाद 
शिरस्तेदार, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख पालम, जिल्हा परभणी 
नाशिक 

६ | श्री.रमेश भाऊराव मेहेत्रे, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख नाशिक 
वरीष्ठ लिपिक, नगर भूमापन अधिकारी, औरंगाबाद | सुरगाणा, जिल्हा नाशिक 

७ श्रीमती योजना बाळकृष्ण अकोलकर, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख नाशिक 
प्रमुख लिपिक, विशेष उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | नांदगांव, जिल्हा नाशिक 
(गांवठाण), पुणे 

८ _  श्री.धनराज रेवनसिध्द शिदे, कार्यालय अधीक्षक, जमाबंदी पुणे 


वरीष्ठ लिपिक, जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालय, पुणे । आयुक्त कार्यालय, पुणे 


२. वरील बदला व्यतिरिक्त वाचा येथील क्र.३ च्या शासन आदेशातील परि. क्र.२ ते १० येथील सुचनांमध्ये 
कोणताही बदल नसून सदर सूचना कायम आहेत. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०६२३१८४९५६३११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 


DEPARTMENT, postalCod: 2, st=M 
25.4.2 17 d6860fF227fd9e69a02e9caSdfb2ccb25eda92d749629970f349fc 
6ed260, pseudonym=B37546F 6A6BD466ED45270ED708F924F51A07EAS, 


ber=C5917E56BODAS 16AB259D846D5 1 6CBO584DCESE9A2E73C0A 


35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY BANKAR 
Date: 2022.06.23 18:52:16 +05'30' 


(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (ANT), पुणे. 
प्रत: 
१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
3) महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
४ अपर जमाबंदी आयुक्‍त आणि अतिरिक्‍त संचालक भूमि अभिलेख, जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, 
भूमि अभिलेख यांचे कार्यालय, पुणे. 
4) उप संचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालय, पुणे (सर्वसाधारण/भूमापन/ 
एकत्रिकरण/ नागरी भूमापन). 
&) उप संचालक भूमि अभिलेख, कोंकण(मुंबई)/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर प्रदेश. 
(9) सर्व संबधीत अधिकारी (द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे.) 
८) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२ 
९) कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


